RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ४ , 


अंक ८१ ] 


शनिवार , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक २१ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १ ९ ८१. 
क्रमांक एसजीए.२०१८ / प्र.क्र . ३२३ / काम - ५. -ज्याअर्थी ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 

केलेली 
आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची १ च्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या १३ मुख्य मालकांकडे नागपूर येथे कामावर ठेवलेले आहे अशा 

ठेवलेले आहे अशा मे . बॉम्बे इंटेलिजन्स सिक्युरिटी ( इं.) लि ., १०१, 
ओमेगा हाऊस, हिरानंदानी गार्डन , पवई , मुंबई ४०० ०७६ ( नागपूर जिल्हा), मालक श्री. रामनिवास सत्यनारायण सिंग यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा 
रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९ ८१ (१९ ८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना , २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना " असा करण्यात आला आहे.) 
यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि त्याबाबत संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार उक्त 
सुरक्षा रक्षकांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व त्याअन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा 
एकंदरीत पाहता कमी फायदेशीर नाहीत असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९ ८१, याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , नियोक्ता अभिकरण एजन्सीने मुख्य 

मालकासोबत 
केलेल्या करारपत्राच्या दिनांकापासून कलम २३ अंतर्गत सदरहू अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापर्यंत तसेच ही अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


( १ ) 


भाग एक - ल -२१ ९ –१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


अनुसूची १ 


अ.क्र . 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


वर्ग 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ संजय कुमार हराखनारायण सिंग 


सुरक्षा रक्षक 


महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, एमआयडीसी , 
हिंगना रोड , नागपूर . 


" 


" 


" 


" 


" 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


" 


२ सन्तु शिवाजी राम 
३ तुलाराम रुपलाल यादव 
४ विनोद कुमार पतीराम पवार 
५ नारायण श्रावंजी थोटे 
६ अशोक देवीप्रसाद पैतंडी 

दिनेश मधुकरराव आठवले 
८ विनोद उत्तमराव तायडे 
९ महेंद्र कुमार फुलचंद शुक्ला 
१० संदिप परशुराम तिवारी 
११ मनोज रामरतन नामदेव 
१२ महेश श्यामसुंदर शर्मा 
१३ अनंत नारायण चौधरी 
१४ प्रकाश शंकर मुणगटीवार 
१५ रवी रामराव सरदार 
१६ अनिल 

कुमार नन्हे प्रसाद तिवारी 
१७ योगेश हरपाल इखार 
१८ दिलीप कुमार रूपलाल खातोले 
१९ अजित हरिनाम सिंग 
२० पिंटू कुमार शिवजीराम 
२१ सीमा निलेश पाटील 
२२ राजीव मधुकरराव कोठेकर 
२३ इंद्रमनी रामखेलावन तिवारी 
२४ महेंद्र सिंग चंदेल 
२५ मनोज कुमार हरिशंकर दुबे 
२६ चंद्रशेखर विठ्ठलराव ढोकपांडे 
२७ जयवानि गोविंदजी चौधरी 
२८ जितेंद्र इंद्रपाठ त्रिपाठी 
२ ९ राकेश काशिनाथ पांडे 
३० महेश वसंतराव देशमुख 
३१ बाबूलाल 

दिनेश पंडराम 
३२ हरिदास मोतीराम वासनिक 
३३ राजेश 

कुमार रामकृपाल परूहा 
३४ मनोज जवाहरलाल मिश्रा 
३५ प्रफुल 

प्रफुल बळीराम जगताप 
३६ आनंद घनश्याम मेश्राम 
३७ विजय रुपलाल अंबुले 


" 


" 


महिला सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


" 


" 


सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३८ देवेंद्र मदन पातले 


सुरक्षा रक्षक 


महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, एमआयडीसी , 
हिंगना रोड, नागपूर . 


३ ९ योगेश गंगाराम आकारे 
४० सुरज नान्होराम देहारीया 
४१ संतोश रामनरेश मिश्रा 
४२ रविशंकर रामखेलावन त्रिपाठी 
४३ रुपेश प्रभू मेश्राम 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


४४ गेपिकांत तालुकदार 
४५ सुनील सीताराम यादव 
४६ दिनेश महावीर प्रसाद तिवारी 
४७ शंकर तिलकसिंग चौरे 
४८ सत्यप्रेम रत्नाकर चव्हाण 
४ ९ रोशन मधुकर बरवाड 
५० गजानन रामभाऊटेभेकर 
५१ कांतीलाल मोदिक बिसेन 
५२ अशोकचंद तेजलाल रहांगडाले 
५३ गणेश जियालाल भाडेकर 
५४ सुभाष रामकृष्ण ढोकपांडे 
५५ विनोद साहेबराव खडसे 

आसाराम ग्यानचंद चौरे 
५७ निलेश जुगलकिशोर कटकवार 
५८ निर्देश सुखदेव राऊत 
५ ९ मनोनाथ जगलुजी खोब्रागडे 
६० अरविंद गोविंदराव भलावी 
६१ तुलसीदास लक्ष्मन पवार 
६२ संजय साकथ चौबे 
६३ अनिल राजन यादव 
६४ सचिदानंद रामप्रसाद चिमोटे 
६५ विजय नानाजी नवले 
૬૬ भारत शंकरराव राठोड 
६७ रामशिष वासुदेव रॉय 
६८ गौतम बिनोयकुमार दत्त 
६ ९ रोहित धनीराम अंचल 


" 


सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्सवेक्षक जौन डेरे इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, गौंडखैर्य , 

नागपूर . 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


" 


७० जगदिश काळूराम पवार 
७१ अनिल रायसिंग सोनावणे 
७२ अरूण नीलकंठराव धोटे 
७३ बेनिराम श्यामरावजी लामसे 
७४ जयवंत गोविंदा चौधरी 
७५ वैभव प्रकाश पुर्नाये 


भाग एक - ल -२१ ९ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
जैन डेरे इंडिया प्रायवेट लिमिटेड , गौंडखैर्य, 


७६ इर्शाद खान 


सुरक्षा रक्षक 


नागपूर . 


" 


" 


७७ मोरेश्वर घनश्याम पाडोलीया 
७८ क्रिष्णा गोरेलाल चौरीया 
७ ९ सुरेश महादेव वाकोडे 
८० रामदयाल कमलसिंग ठाकूर 
८१ अजय विजय शर्मा 
८२ रतिराम शादिराम बोरकर 
८३ सागर लखन यादव 
८४ देवेंद्र माणिकराव लांजेवार 
८५ रणजीत संनुलाल पार्ट 
८६ प्रभाकर नारायण कुनघाटकर 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटल अँड रीसर्च सेंटर , 
तुकडोजी स्केअर , मानेवाडा रोड, नागपूर 


" 


८७ आशुतोष अरूण चव्हाण 
८८ तुलाराम बाळकृष्ण मोहातकर 
८ ९ धरमपाल प्रेम धोके 
९ ० अनिल 

बाबुराव 

मेश्राम 
९ १ राजेश 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


कुमार गेजागे 


त्रिफ रीयल इस्टेट अँड डेवलपमेंट लिमिटेड , कॅपिटल 
हाईटस, वार्ड नं . ९ ० ( न्यु ), मौझा जटाटरोडी, नियर 
मेडीकल स्केअर , रामबाग, नागपूर 


" 


" 


" 


९ २ उमेश रामनाथ सिंग 
९ ३ धीरज अंबारदास गायमुखे 
९ ४ प्रमोद प्रल्हाद कुलमती 
९ ५ सुमेशक्रिष्णा रुंघे 
९ ६ रामकिशोर सत्यदेव यादव 
९ ७ जगू डोमाजी देशमुख 
९ ८ श्यामराव श्रीपत बिसेन 
९९ फकीरा मारोती वानखेडे 
१०० प्रमोद पुंडलिकराव नासरे 
१०१ नरेश दशरथराव हेडाऊ 
१०२ तुषार वसंतराव पोतदार 
१०३ विद्यासागर ज्ञानेश्वर देशमुख 
१०४ राजू ब्रीजानन ठाकरे 
१०५ रवींद्र कवडूजी अम्बालकर 
१०६ विन्धेश्वरी दिनानाथ तिवारी 
१०७ संजय कुसुमदास महंत 
१०८ मोतीलाल महादेव बामनोटे 
१० ९ अनिल सुधाकर लांजेवार 
११० ऋषिकेश प्रमोदराव लोहखरे 
१११ अमजद अब्दुल रशीद मोहम्मद 
११२ प्रदिप नामदेवराव दोडके 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


" 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


११३ सुनिता श्यामराव रंगारी 


" 


११४ अब्दुल सत्तार रहिम खान 
११५ ओमप्रकाश माणिकराव चावरे 
११६ रविशंकर बालसुब्रामणी मुदलियार 
११७ गणेश भैयाजी झाडे 


" 


अजनि , 


महिला सुरक्षा रक्षक त्रिफ रीयल इस्टेट अँड डेवलपमेंट लिमिटेड, कॅपिटल 

हाईटस , वार्ड नं . ९ ० ( न्यु ), मझा जटाटरोडी, नियर 

मेडीकल स्केअर , रामबाग, नागपूर 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक दि सारस्वत को . ओपरेटीव बँक लिमिटेड , 

नागपूर 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक दि सारस्वत को ओपरेटीव बँक लिमिटेड , 

प्रताप नगर , नागपूर 
सुरक्षा रक्षक एचडीबी फाइनॅन्शल सर्विसेस लिमिटेड , 

एच १, एच २, गिरीश हाईटस , अबोव सोनी 
शोरुम , कांपती रोड, नागपूर 


११८ राजू परमानंद पांडे 
११ ९ प्रमोद वामनरावजि ब्राम्हे 
१२० गजानन रामभाऊ टेम्भरकर 
१२१ हुसेन रशीद शेख 


" 


१२२ योगेश रामजी धापोडकर 


१२३ विवेक हरीराम मिश्रा 


सुरक्षा रक्षक 


दि सारस्वत को . ओपरेटीव बँक लिमिटेड , 


नागपूर 


" 


१२४ दिनदयाल शिवलाल पटले 
१२५ प्रमोद पुंडलिक नासरे 
१२६ उमेश रामनाथ सिंग 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


दि सारस्वत को . ओपरेटीव बँक लिमिटेड , 


छापरूनगर , नागपूर 


१२७ भोलानाथ शीतलप्रसाद पांडे 
१२८ कमलेश ब्रम्हदास मेश्राम 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


दि सारस्वत को . ओपरेटीव बँक लिमिटेड, 

नागपूर 


गांधीबाग , 


नवनीत एज्युकेशन लि . , काँग्रेसनगर , नागपूर 


" 


१२९ गोपाल छोटेलाल यादव 
१३० रमेश वसंता देशमुख 
१३१ रामचंद्र विठ्ठलराम कांटे 
१३२ विलास शिवाजी काळे 
१३३ भीमराव विठोबाजी नाकाडे 
१३४ सुदेश बाबुराव मेश्राम 
१३५ युवराज गणेश कांबळे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 


" 


लार्सन अँड टुब्रो लि ., शिवाजीनगर , नागपूर 


" 


" 


टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्यमालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 


देऊ शकतात . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


२ 


अनुसूची 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
पोलीस तपासणी.- खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) कायदा, २००५ अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या 
पूर्व इतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच सदरहू परवान्यामधील अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्यक असेल . 

प्रशिक्षण.- खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) कायदा , २००५ अन्वये सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे 


१ . 


२ . 


आवश्यक असेल 


. 


३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता.- खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) अधिनियम, २००५ नुसार सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक 
व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता.- इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता.- ( अ ) (१ ) उंची - १६२ सें.मी. 


( २ ) वजन - ५० किलो 


( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें.मी., 


फुगवून - ८४ सें.मी. 


४ . 


( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें.मी. व छातीमध्ये २ सें.मी. ची सवलत देण्यात यावी . 
लाभ.- सुरक्षारक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 
( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी 

बूट 

प्रत्येक वर्षात १ जोड . 
( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश- (२ वर्षांतून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट. 

वेतन व इतर कायदेशीर सवलती.- सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश सुरक्षा रक्षकास द्यावा किंवा देय वेतनाची रक्कम 
सरळ सुरक्षा रक्षकांचेबँक खात्यात प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत जमा करावी. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील 
नमुना क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 


“ 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील संबंधित 
सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 
६ . 

अतिकालिक भत्ता. सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील. सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


७ 


मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन 
व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

विवरणपत्र सादर करणे.- ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” संबंधित 
सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 


७ . 


( ब ) सहामाही विवरणपत्र.- (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या 

सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा सदर अधिसूचना निर्गमित 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल. 

( ४ ) सर्व संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांनी सर्व विवरणपत्र व प्रपत्रे नियमितपणे व अचूक प्राप्त होत आहेत किंवा नाही याची 
खात्री करावी जर असे होत नसेल तर अटीनुसार संबंधितांविरुद्ध त्वरित आवश्यक कारवाई करण्यात यावी. 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 

मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत मंडळास सादर करावे, ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला 
भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी.- अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत 
उक्त मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३ ( २ ) व १४( ३ ) मधील 
तरतुदींनुसार एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून 
मंडळात नोंदणी करून घ्यावी. 


" ड " 


९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 


मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३(१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 


शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 


१० . नोंदणी 

शुल्क . -एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा 

रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडेविहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क 

भरले पाहिजे . 


११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी . नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना 

जारी करील. सुधारित 

अधिसूचना जारी 


झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 


१२ . 


सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे. आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 


मंडळाच्या सुरक्षारक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत . अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 


रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १ ९ ४० 


१३. 


ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे . - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्यापासून 


३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देईल. 


१४ . 


कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व 


कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे 


एजन्सीला बंधनकारक राहील . 


१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. -सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक 

मुख्य 

मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 


१६. 


एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि.मी. पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 


एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 


१७. 


सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 


मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 


१८ . 


मालक एजन्सीने मुख्य मालकासोबत केलेल्या कराराच्या दिनांकापासून ते कलम २३ अंतर्गत सूट देण्याच्या अधिसूचनेपर्यंत व या 


सुरक्षा रक्षकांना सूट देण्यासंदर्भातील अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधी पर्यंत सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा 


१० तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 


राहील. 


मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण मंडळाने 
भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्के या दराने अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 


१ ९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडित केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल. तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 


. 


२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी , कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यासाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यांपैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 


२१. 

सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 


२२ . 


सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही, सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


९ 


प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवा कर / वस्तू व सेवा कर GST आकारला जाईल व सेवाकर/ वस्तू व सेवा 
कर GST त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या दरानुसार असेल . 


२३. 


२४ . 


या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 


२५ . 


सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 


२६. अधिसूचनेतील आणि सोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मधील अटी व शतींचे पालन मालक एजन्सी किंवा मुख्य मालकाकडून स्वच्छेने 
होत आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री सुरक्षारक्षक मंडळाने करणे आवश्यक आहे व पालन करण्यास असमर्थ ठरल्यास संबंधित मालक एजन्सी 
किंवा मुख्य मालकाच्या विरुद्ध नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मंडळाची राहील . 

प्रस्तुत अधिसूचना ही मालक एजन्सी, मुख्य मालक व संबंधित सुरक्षा रक्षक यांनी सादर केलेली माहिती , कागदपत्रे तसेच संबंधित 
मंडळाचे अध्यक्ष यांनी केलेल्या शिफारशीवरून निर्गमित करण्यात येत आहे आणि जर सदरची माहिती, कागदपत्रे खोटी किंवा बनावट असल्याचे 
दिसून आल्यास संबंधित मालक एजन्सी, मुख्य मालक, सुरक्षा रक्षक आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ हे या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर 
परिणामास जबाबदार राहील . 


२७ . 


२८ . 


प्रस्तुत अधिसूचना ही संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी मालक एजन्सीला खाजगी सुरक्षा एजन्सी, २००५ व त्याअंतर्गत नियमातील 
तरतुदीनुसार देण्यात आलेला परवाना (पसारा लायसन्स ) मधील अटी व शर्तीचे तंतोतंत पालन होण्याच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


२ ९ . 


वरीलपैकी कोणत्याही अटी व शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना सदरहू अधिसूचनेद्वारे देण्यात आलेली सूट रद्द 
करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात येईल . तसेच त्यानुषंगाने नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 


भाग एक - ल -२१ ९ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १ ९ ४० 


नमुना अ 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी -मार्च, 


एप्रिल - जून , 


जुलै - सप्टेंबर, 
ऑक्टोबर -डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनु 

मुख्य मालकाचे नाव 
क्रमांक 

व पत्ता 
( १ ) 

( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


ब 


नमुना 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . 

मुख्य मालकाचे नाव नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 


नव्याने भरती 


व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांची 


झालेल्या सुरक्षा 


वर्गनिहाय एकूण 


गेलेल्या सुरक्षा 


संख्या 


रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १ ९ ४० 


११ 


नमुना क 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 
अनु सुरक्षारक्षकांचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


रक्कम 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना 

ड 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनु महिने नियुक्त केलेल्या 

भविष्यनिर्वाह 
क्रमांक ( एप्रिल ते 
मार्च) 

संख्या 

एकूण वेतन कपात केली आहे 

असे वेतन 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 


सुरक्षा रक्षकांची 


निधी ज्यावर 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय काळभोर , 
कार्यासन अधिकारी . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


In pursuance of clause ( 3) Articles 348 of the Constitution of India , the following translation in 
English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No. SGA- 2018 /C.R . 323/LAB -5 , dated the 1st September 2018 is hereby published under the authority 
of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 
Deputy Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 1st September 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) Act, 1981 . 

No. SGA.2018 /C.R . 323/LAB -5.- Whereas , certain Security Guards whose names are mentioned 
in column (2 ) of Schedule -l appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards ") , 
employed at Nagpur with the 13 PrincipalEmployermentioned in column (4 ) of the said Schedule -I, employed 
by M /s . Bombay Intelligence Security (India ) Ltd., 101 , Omege House , Hiranandani Gardens , Powai, 
Mumbai 400 076 (Nagpur District). Owner ShriRamniwas Satayanarayan Singh have applied for grant of 
exemption , under section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Act , 1981 (Mah . LVIII of 1981 ) from the operation of all provisions ofthe said Act and the Maharashtra 
Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to 
as “ the said Scheme " ) ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra , after consultation with the Advisory Committee and 
as per the recommendation of the concerned Security Guard Board , is of the opinion that the enjoyment of 
benefits by the Security Guard which are on the whole not less favourable to them than the benefits 
provided by and under the said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by section 23 of the Maharashtra Private Security 
Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 , the GovernmentofMaharashtra hereby exempts 
the said Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme from the 
date of agreement between the Employer Agency and the Principal Employer till the date ofpublication of 
this notifications in the OfficialGazette and further for a period of 3 years from the date of publication of this 
notification in the OfficialGazette , subject to conditions specified in Schedule- Il appended hereto - 

Schedule - 1 


Class 


Sr. 
No. 
( 1) 


Name of 
Security Guards 

( 2 ) 


Name and Address of 
the Principal of Employer 

( 4 ) 


(3 ) 


1 Sanjay Kumar Harakhnarayan Singh Security Guard 


Mahindra & Mahindra LTD . , 
MIDC , Hingna Road , Nagpur . 


" 


2 Santu Shivaji Ram 
3 Tularam Rooplal Yadav 
4 Vinod Kumar Patiram Pawar 
5 Narayan Shrawanji Thothe 
6 Ashok Deviprasad Paitandi 
7 Dinesh Madhukarrao Athawale 
8 Vinod Uttamrao Tayade 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


१३ 


( 4 ) 


Mahindra & Mahindra Ltd., 
MIDC , Hingna Road , Nagpur. 


" 


5 ) 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
9 Mahendra Kumar Phoolchand 

Security Guard 
Shukla 
10 Sandeep Parshuram Tiwari Security Guard 
11 Manoj Ramratan Namdeo 

Security Guard 
12 Mahesh Shyamsunder Sharma Security Guard 
13 Anant Narayan Choudhari 

Security Guard 
14 Prakash Shankar Mungantiwar Security Guard 
15 Ravi Ramrao Sardar 

Security Guard 
16 Anilkumar Nanhe Prasad Tiwari Security Guard 
17 Yogesh Harpal Ikhar 

Security Guard 
18 

Dilip Kumar Rooplal Khatole Security Guard 
19 Ajeet Harinam Singh 

Security Guard 
20 Pintu Kumar Shivji Ram 

Security Guard 
21 Seema Nilesh Patil 

Lady Searcher 
22 Rajiv Madhukarrao Kothekar Security Guard 
23 Indramani Ramkhelavan Tiwari Security Guard 
24 Mahendra Singh Chandel 

Security Guard 
25 Manoj Kumar Harishankar Dubey Security Guard 
26 Chandrashekhar Vitthalrao 

Security Guard 
Dhokpande. 
27 Jayvany Govindaji Choudhary Security Guard 
28 Jitendra Indrapath Tripathi 

Security Guard 
29 Rakesh Kashinath Pandey 

Security Guard 
30 Mahesh Vasantrao Deshmukh 

Security Guard 
31 Babulal Dinesh Pandram 

Security Guard 
32 Haridas Motiram Wasnik 

Security Guard 
33 Rajesh Kumar Ramkrupal Parauha Security Guard 
34 Manoj JawaharlalMishra 

Security Guard 
35 Praful Baliram Jagtap 

Security Guard 
36 Anand Ghanshyam Meshram Security Guard 
37 Vijay Rooplal Ambule 

Security Guard 
38 Devendra Madan Patle 

Security Guard 
39 Yogesh Gangaram Akare 

Security Guard 
40 Suraj Nanhoram Dehariya 

Security Guard 
41 Santosh Ramnaresh Mishra 

Security Guard 
42 Ravishankar Ramkhelavan Tripathi Security Guard 
43 Rupesh Prabhu Meshram 

Security Guard 
44 Gopikant Talukdar 

Security Guard 
45 Sunil Sitaram Yadav 

Security Guard 
46 Dinesh Mahavir Prasad Tiwari Security Guard 


13 


" 


) 


TT Toh - M - 388-3 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Mahindra & Mahindra Ltd., 
MIDC , Hingna Road , Nagpur. 


47 Shankar Tilaksingh Chaure 

Security Guard 
Shukla 
48 Satyaprem Ratnakar Chavhan Security Guard 
49 Roshan Madhukar Barwade 

Security Guard 
50 Gajanan Rambhau Tembhekar Security Guard 
51 KantilalModiku Bisen 

Security Guard 
52 Ashokchand Tejlal Rahangdale 

Security Guard 
53 Ganesh Jiyalal Bhadekar 

Security Guard 
54 Subhash Ramkrushna Dhokpande Security Guard 
55 Vinod Sahebrao Khadase 

Security Guard 
56 Aasaram Gyanchand Choure Security Guard 
57 Nilesh Jugalkishore Katakwar Security Guard 
58 Nidresh Sukhdev Raut 

Security Guard 
59 Manonath Jagluji Khobragade 

Security Guard 
60 Arvind Govindrao Bhalavi 

Security Guard 
61 Tulsidas Laxman Pawar 

Security Guard 
62 Sanjay Sakath Choube 

Security Guard 
63 Anil Rajan Yadav 

Security Guard 
64 Sachidanand Ramprasad Chimote Security Guard 
65 Vijay Nanaji Nawale 

Security Guard 
66 Bharat Shankarrao Rathod 

Security Guard 
67 Ramashish Vasudev Roy 

Security Guard 
68 Gautam Binoykumar Dutt 

Security Guard 
69 Rohit Dhaniram Anchal 

Security Supervisor 


2 


John Deere India Pvt. Ltd., 
Gondkhairy , Nagpur. 


70 Jagdish Kaluram Pawar 
71 Anil Raisingh Sonawane 
72 Arun Nilkanthrao Dhote 
73 Beniram Shyamraoji Lamse 
74 Jaywant Govinda Choudhary 
75 Vaibhav Prakash Purnaye 
76 Irshad Khan 
77 Moreshwar Ghanshyam Padoliya 
78 Krishna Gorelal Chouriya 
79 Suresh Mahadev Wakode 
80 Ramdayal Kamalsingh Thakur 
81 Ajay Vijay Sharma 
82 Ratiram Shadiram Borkar 
83 Sagar Lakhan Yadav 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


१५ 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
84 Devendra Manikrao Lanjewar 


Security Guard 


John Deere India Pvt. Ltd., 
Gondkhairy , Nagpur. 


85 Ranjeet SannulalParte 
86 Prabhakar Narayan Kunghatkar 


Security Guard 
Security Guard 


Rashtrasant Tukdoji Cancer 
Hospital & Research Centre , 
Tukdoji Square ,Manewada 
Road , Nagpur. 


87 Ashutosh Arun Chavhan 


88 Tularam Balkrushna Mohatkar 
89 Dharampal Prem Dhoke 
90 Anil Baburao Meshram 
91 Rajesh Kumar Gejage 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Trif Real Estate And 
DevelopmentLtd. Capital 
Heigths, Ward No. 90 (New ) , 
Mouza Jatatrodi, Near Medical 
Square , Rambagh , Nagpur. 


" 


92 Umesh Ramnath Singh 

Security Guard 
93 Dhiraj Ambardas Gaimukhe Security Guard 
94 Pramod Pralhad Lulmati 

Security Guard 
95 Sumesh Krishna Runghe 

Security Guard 
96 Rajkishor Satyadeo Yadav 

Security Guard 
97 Jagu Domaji Deshmukh 

Security Guard 
98 Shamrao Shripat Bisen 

Security Guard 
99 Fakira Maroti Wankhede 

Security Guard 
100 Pramod Pundlikrao Nasare 

Security Guard 
101 Naresh Dashrathrao Hedau 

Security Guard 
102 Tushar Vasantrao Potdar 

Security Guard 
103 Vidyasagar Dnyaneshwar 

Security Guard 
Deshmukh 
104 Raju Brijanan Thakare 

Security Guard 
105 Ravindra Kawaduji Ambalkar Security Guard 
106 Vindheshwawri Dinanath Tiwari Security Guard 
107 Sanjay Kusumdas Mahant 

Security Guard 
108 MotilalMahadeo Bamnote 

Security Guard 
109 Anil Sudhakar Lanjewar 

Security Guard 
110 Rushikesh Pramodrao Lohakare Security Guard 
111 Amjad Abdul Rasheed Mohammad Security Guard 
112 Pradeep Namdeorao Dodke Security Guard 
113 Sunita Shyamrao Rangari 

Lady Searcher 
114 Abdul Sattar Rahim Khan 

Security Guard 
115 Omprakash Manikrao Chaware Security Guard 
116 Ravishankar Balsubramani Mudliyar Security Guard 
NT 106-67-289-8 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


117 Ganesh Bhaiyaji Zade 


Security Guard 


The Saraswat Co - operative 
Bank , Ajni, Nagpur. 


118 Raju Parmanand Pande 
119 Pramod Wamanraoji Bramhe 
120 Gajanan Rambhau Temherkar 
121 Hussen Rashid Shekh 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


122 Yogesh Ramaji Dhapodkar 


Security Guard 


The Saraswat Co - operative 
Bank , Pratap Nagar, Nagpur. 
Hdb Financial Services Ltd., 
F1, F2, Girish Heights , Above 
Sony Showroom ,Kamptee 
Road, Nagpur. 
The Saraswat Co -operative 
Bank Ltd., Nagpur. 


123 Vivek Hariram Mishra 


Security Guard 


124 Dindayal Shivlal Patle 
125 Pramod Pundlik Nasare 


" 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


126 Umesh Ramnath Singh 


The Saraswat Co -operative Bank 
Ltd., Chaprunagar,Nagpur . 


127 Bholanath Shitalaprasad Pandey 
128 Kamlesh Bramhadas Meshram 


Security Guard 
Security Guard 


The Saraswat Co-operative 
Bank Ltd., Gandhibag , Nagpur. 


" 


129 Gopal Chotelal Yadav 
130 Ramesh Vasanta Deshmukh 


Security Guard 
Security Guard 


Navneet Education Ltd., 
Congressnagar, Nagpur. 


59 


131 Ramchandra Vitthalrao Kante 


33 


132 Vilas Shivaji Kale 
133 Bhimrao VithobajiNakade 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Larsen & Tubro Ltd., Shivaji 
Nagar, Nagpur. 


134 Sudesh Baburao Meshram 
135 YuvrajGanesh Kamble 


Security Guard 
Security Guard 


Note.— Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to the Security 

Guards . Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


१७ 


Schedule // 


Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well 
as the Employer Agency of such guard is necessary as per the Licence provided under the Private 
Security Agency (Regulation ) Act , 2005 is compulsory along with the compliance of all terms and conditions 
of this Licence on the part of Employer Agency . 


2 . 


Training. – Adequate training shallbe imparted to the Security Guards before they are deployed 
as Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 (PASARA 2005.) 


3 . EducationalQualifications, Physical Fitness and other requirements . - Educational qualification , 
Physical fitness standard and other requirements for the Security Guards shall be as follows - 


Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 


Physical Requirements . — (A ) 


( 1 ) Height — 162 c.m. 


( 2 ) Weight — 50 kg . 


( 3 ) Chest — 79 c.m. (Without Expansion ) and 

84 c.m. (On Expansion ). 


(4 ) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess 

number. 


( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m.in 

height and 2 c.m. in chest. 


4 . 


Benefits. — Benefits for Security Guards shallbe as follows : 


( a ) Uniform : Two pairs in a year. 


( b ) Shoes : One pair of leather shoes in a year. 


(C ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen Coat 
and Pant. 


5 . Wages and other statutory benefits.- Exempted Security Guard shall open his Account in a 
Nationalised Bank and Employer Agency shallmake the Payment of Salary directly to his Bank Account, 
or shall give Account Payee Cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th of 
every month . Statement showing details ofwages paid in Form " C " shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 


The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 


Ex-Gratia 


: 


10 % of wages 


Gratuity 


4 % ofwages 


Leave with wages 


6 % ofwages 


Paid Holidays 


1 % of wages. 


ATT To - M - 289-837 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund , E.S.I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with 
such authority and challan thereofbe submitted to the Board for information. The Security Guards Agency 
should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the above said transactions to 
the concerned the Security Guards Board every six months. In case of default , the Agency shall be held 
responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6. Overtime Allowance . - Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages 
existing at that time to the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer. It is the responsibility of the Principal 
Employer to paywages and provide benefits to the Security Guards. The Principal Employer, in turn , shall 
ensure that the guards deployed at his establishment are getting wages and benefits not less favourable 
than those available under the Scheme. 


7. Filing of Returns- (a ) Quarterly Return.- Agency to submit quarterly return to the concerned 
Security Guard Board in the first week of first month of the quarter (January, April, July and October) in 
respect of employment of Security Guards in Form " A " appended hereto . 

( b ) HalfYearly Return .- ( 1 ) Half Yearly Return in Form " B " appended hereto shallbe submitted by 
the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the concerned Security 
Guard Board . 


( 2) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the Security Guard and submit a 
consolidated report of the above said transaction to the concerned Security Guards Board every six months . 

( 3) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees 
Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date ofpublication of this Notification to 
the concerned Security Guards Board . Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards 
will be cancelled . 

(4 ) All concerned Chairman of the Security Guard Board shall ensured that all above returns and 
statements are regularly received or not and also ensure the correctness of it . If it is not as per the 
conditions the appropriate action shall be taken immediately . 

(C) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax, P.F., E.S.I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form “ D ” on or before 30th of June of every year to the concerned 
Security Guards Board , along with copies of challans and other details. 

8. Enrollment of the Agency with the Board.— The Agency should get itself enrolled with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security 
Guards under Clause 14 (3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed 
registration fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9. Registration ofPrincipal Employer of Employer Agency.— The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided under Clause 
13 ( 1) ( a) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by 
the Board by paying prescribed registration fee . 

10. Enrollment fees. - While getting itself registered with the Board ,the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment 
and Welfare ) Scheme, 2002 within stipulated time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ४० 


१ ९ 


11. Registered Office. - Every Agency shall have registered office which shall be notified to the 
Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in names , 
the same shall be informed to the Government and to the Board along with the documentary proof thereof 
within a period of 15 days from such change , so as to issue revised Notification by the Government in 
respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance of the Notification . 

12. Allotment ofGuards. – The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deploys its Security Guards to such Principal Employer in 
that case exemption will be cancelled . 

13. Issue ofIdentity Cards/Attendance Card.- Every Agency shall issue identity card , attendance 
card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14. Payment ofLegalDues.- Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part 
of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the 
Board including gratuity and other legal dues . 

15. Employment with one Principal Employer at a time. – Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall notwork formore than one Principal Employer at a time. 

16. If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence, 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments payable to such Security Guard . 

17. The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 


18. The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month , on the 
wages paid to the Security Guards from the date of agreementmade by Agency with principal employer till 
the date of issuing notification under Section 23 and till the period mentioned in the exemption notification . 
The exempted security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board permonth on wages paid to the 
Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within the 
period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit 
specified as above , shall further pay by way ofpenalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of 
agreement or due to any reason , in that case , the agency shall submitthe details of such Principal Employers 
and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration 
of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security 
Guards who have left the services due to any reason along with details of the Principal Employers to the 
Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will 
cancel the registration of such exempted guards . 

20. From the amount of the paymentmade by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which hasbeen fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E.S.I.C., Payment of Bonus , leave with wages, leave on 
nationalholidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency, whichever is higher. 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shallbe 10 % ofthe 
basic wages , or whichever is higher. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १० , शके १९ ४० 


22. The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration and profits of the agency the total cost of which 
willnot exceedmore than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 


23. The Service Tax /GST will be levied on the totalmandatory costmentioned herein above at the 
rate which is in force at any given point of time. 

24. In addition to this uniform willbe provided to the Security Guards. For this purpose an amount of 
4 % per annum should be delineate . 


25. Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 


26 . 


It shall also be the responsibility of the Security Guard Board to ensure that whether all these 
terms and conditionsmentioned in the Notification and Scheduled -ll attach with are followed scrupulously 
or notby the Agency or the Principal Employer as the case may be and failure to which appropriate action 
should be taken against the concerned as per the Rules . 


27. This notification is issued on the basis of documents, records submitted by the Agency Owner , 
Principal Employer, Security Guards and Recommendation of the Chairman of concerned Security Guards 
Board and if it is found that this information , documents are false or forged the concerned Agency Owner, 
Principal Employer, Security Guard and the Security Guard Board will be held responsible for any legal 
consequences arises in future in this regard . 


28. This notification is issued subject to the conditions that all the terms and conditions of the Licence 
issued by the concerned police authority under the provision of Private Security Agencies (Regulation ) 
Act, 2005 (PASARA) and rules there under are compiled scrupulously . 


29. Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable 
for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification and subsequent action as 


per rules. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १ ९ ४० 


२१ 


FORM A 


Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March , 
April- June, 
July -September, 

October-December) 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 
Serial Number and Address of 

Location of Security 
Number the Principal Employer 

Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

(4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period ofReturn : January to June / 

Date : 
July to December . 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


TotalNo. of 
Security Guards 

Engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


No. of 
Security Guards 
Newly Recruited 
Categorywise 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर १, २०१८ / भाद्रपद १०, शके १९ ४० 


FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement ofwages 
Disbursement ofwages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address) : 


Amount 


Serial 
No. 
( 1) 


Name of the 
Security Guard 

(2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 
Serial Months 

TotalNo. of TotalWages The Wages on 
No. ( April to March ) Security Guards paid to the which the P.F. 
Engaged Security Guard contribution 

is deducted 
(1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 


Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


